नियतकालिक बदल्या सन 2023 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२.०५.२०२३ 


शासन आदेठा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील ४(१), ४(२) व ४(३) मधील तरतुदीनुसार 
सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने WR विभागातील सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन (गट-अ) या 


संवर्गातील खालीलप्रमाणे नमुद कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या-२०२३ करण्यात येत 


असून, विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची 


प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व कार्यालय बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) 

| डा. प्रविण कौतिक पवार, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, पुणे या 
पशुसंवर्धन उपायुक्‍त कार्यालय, सातारा रिक्‍त पदावर 

२ | डॉ.शिवाजी भिमाजी विधाटे, सेवा निवृत्तीस १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा असल्यामुळे कार्यरत पदावर मुदतवाढ 
परिषद, पुणे 

३ | डॉ.प्रमोद वसंतराव बाबर, जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि । कोल्हापूर (डॉ.विनोद पवार यांचे बदलीने 
अकलुज, जि. सोलापूर रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

४ | डा अनिलसर्जेराव तांबे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालळपसचि 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि । कोपरगांव, जि. अहमदनगर या रिक्‍त पदावर 
इंदापूर, जि. पुणे 

4 | डा.किरण माधवराव पराग, सेवा निवृत्तीस १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा असल्यामुळे कार्यरत पदावर मुदतवाढ 
परिषद, सांगली 

६ | डॉ. महादेव भागवत गवळी, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालळपसचि । पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, सांगली या 
तासगाव, जि. सांगली रिक्‍त पदावर 

७ | St. दिनकर भाऊराव बोर्ड, जिल्हा VA अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, ताळपसचि । नंदुरबार या रिक्‍त पदावर 
कराड, जि. सातारा 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि कन्नड, 
जि. छ. संभाजीनगर 


८ | डॉ. संजय हनुमंतराव शिदे, जिल्हा VARA अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा नाशिक (डॉ.गर्जे यांचे बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
परिषद, सातारा पदावर) 

९ | डा. विनोद किसन पवार, जिल्हा Wa अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा सातारा (डॉ.संजय शिंदे यांचे बदलीने रिक्‍त 
परिषद, कोल्हापूर होणाऱ्या पदावर) 

हि ० | डॉ.भागवत विश्वनाथराव देशमुख, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, Waa 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन (लघुप्राणी आयुक्तालय, पुणे या रिक्‍त पदावर 
विभाग), पश्युवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती 
संस्था, पुणे 

| १ | डॉ. अरुण पुरुषोत्तम देशपांडे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय । जालना ( डॉ. दुबे यांच्या बदलीने Raa 
जेवपदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे होणाऱ्या पदावर) 

१२ | डॉ.उदय दशरथ भोसले, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, राज्यस्तरीय । कराड, जि. सातारा ( डॉ. बोर्डे यांच्या बदलीने 
प्रशिक्षण केंद्र, गोखळेनगर, पुणे.१६ रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

१३ | डॉ. सचिन दत्तात्रय देशपांडे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, wast । अलिबाग-रायगड या रिक्‍त पदावर 
आयुक्तालय, पुणे 

१४ | डा. विष्णु दत्तात्रय गर्जे, जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा पुणे ( डॉ. विधाटे यांचे दि.३१.०५.२०२३ रोजी 
परिषद, नाशिक से.नि मुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

१५ | डॉ.राजेंद्र शिवाजी लघे, सेवा निवृत्तीस १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी 
जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा असल्यामुळे कार्यरत पदावर मुदतवाढ 
परिषद, धुळे 

१६ | डॉ. दत्तात्रय केडावराव झंझाड, सहायक आयुक्‍त wae, तालपसचि, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालळपसचि । पुसद, जि. यवतमाळ या Rea पदावर 
भोकरदन, जि. जालना 

१७ । डा राजेसाब अल्लाबक्ष कल्यापुरे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा 
सहाय्यक आयुक्‍त Wa, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, हिंगोली या 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, परभणी । रिक्‍त पदावर 

१८ | डॉ. अमितकुमार नरसिहप्रसाद दुबे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि, छ. 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिपसचि । संभाजीनगर या रिक्‍त पदावर 
जालना 

१९ | डॉ.धनंजय नारायण महाजन, सहाय्यक सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, 


जाफ्राबाद जि. जालना या रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


२० | डॉ.मधुकर साधू बोरुळे, सेवा निवृत्तीस १ वर्षापेक्षा कमी कालावधी 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि |। असल्यामुळे कार्यरत पदावर मुदतवाढ 
निलंगा, जि. लातूर 

२१ | डॉ.श्रीधर गुणवंतराव शिदे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिल्हा 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि । पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, लातूर या 
औसा, जि. लातूर रिक्‍त पदावर 

२२ | SLAPS रामभाऊ पानढवळे, सहाय्यक | मुदतवाढ 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसची कळंब, जि. | (प्रशासकिय कारणास्तव) 
धाराशिव 

२३ | SLR बाबुराव खुणे, जिल्हा VA अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा हिंगोली या रिक्‍त पदावर 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, नांदेड 

२४ | डॉ.बिलोलीकर समीर चंद्रकांतराव सहायक | जिल्हा पश्युसंवर्धन उपआयुक्त, कार्यालय 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन तालपसचि धर्माबाद, । नांदेड येथील डॉ. सखाराम खुणे यांचे बदलीने 
नांदेड रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

२५ | डॉ.प्रकाश चांदोबा हसनाळकर, सहाय्यक | जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, उपआयुक्त पश्ुसवंर्धन | पाळघर या रिक्‍त पदावर 
गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई 

२६ | डा.तुषार पांडुरंग बावने, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, 
सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा वणी जि. यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, अकोला 

२७ | डॉ.प्रदिप अंबादास नागापुरे, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, 
सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन तालपसचि दिग्रस जि. यवतमाळ या रिक्‍त पदावर 
पांढरकवडा, यवतमाळ 

२८ | डॉ.शशिकांत महादेवराव तालपसचि, अंजनगांव सुरली जि. अमरावती 
कानफाडे,सहायक आयुक्‍त Ra,  । (डॉ. दयाराम गोपाळराव थोटे यांचे 
ताळपसचि रिसोड, जि. वाशिम दि. ३०.०६.२०२३ रोजी से.नि. मुळे रिक्‍त 

होणाऱ्या पदावर) 

२९ | ST. प्रविण वसंतराव भालेराव, विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक प्रयोगशाळा, नागपूर या रिक्‍त पदावर 
रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, नागपूर 

३० | डॉ. जयश्री घनश्याम भुगांवकर, तालपसचि, हिंगणघाट जि. वर्धा येथील 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, | (डॉ. अनिल पाटील यांचे दि.३१.०५.२०२३ 
कळमेश्वर, जि. नागपूर रोजी से.नि मुळे रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

३१ | डॉ. श्रीधर नामदेव बेदरकर, सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
सहाय्यक आयुकत पशुसंवर्धन, तालपसचि | देवरी, जि. गोंदिया या रिक्‍त पदावर 
तिरोडा, जि. गोंदिया 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


३२ | डॉ. अस्मिता निवृत्ती जगझापे, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
नागभिड, जि. चंद्रपुर 


सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, मुल 
जि.चंद्रपूर या रिक्‍त पदावर 


३३ | डा. गणेशा बबनराव मेश्राम, 

सहाय्यक आयुक्‍त पश्ुसयंवर्धन, जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालय, 
गडचिरोली 


सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि, 
चामोर्शी, जि. गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 


३४ | डॉ. उदय नारायणराव ORM, 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालपसचि 
वडसा, जि. गडचिरोली 


सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, जिपसचि 
गडचिरोली या रिक्‍त पदावर 


३५ | डॉ. प्रेमा बाळासाहेब बनसोडे, 
सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, वळुसंगोपन 
केंद्र, छ. संभाजीनगर 


सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, प्रादेशिक 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय, 
छ. संभाजीनगर या रिक्‍त पदावर 


2; उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली sear प्राप्त होताच 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 


करावे. बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार नजीकच्या अन्य अधिका-याकडे 


सोपविण्याबाबत स्थानिक व्यवस्था करण्यात यावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर 
झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल आयुक्त,पशुसंवर्धन, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. आयुक्‍त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित 
अधिकारी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍त/रुजू करण्याची कार्यवाही 


तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा अहवाल 


शासनास तात्काळ सादर करावा. याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल mansing.patil@nic.in या 


ई-मेल वर सादर करावा. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०५१२१७५००८९६०१ असा आहे. सदर 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


ital \ed by MANSING UTTAMRA 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHAR. 
NT, postal 


AGRICULTURE AND 
htra, 


MANSING 


Date: 


(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री aad) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०२३/प्र.क्र. १०४/पदुम-१ 


२. मा. प्रधान सचिव (पदु) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 
संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 
संबंधित जिल्हा Was उपआयुक्त. 

१०. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१३. सर्व संबंधित अधिकारी....(आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांचेमार्फत) 

१४. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


